सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व 
संनियंत्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग या कार्यालयातील अवर सचिव यांना 
“आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक (Virtual 
Personal Deposit Account Administrator)’ 
म्हणून घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राअआ २०२४/ प्र.क्र.७५ / कार्या.९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४ 
२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांचे दिनांक १५ जुले, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना 

संदर्भ क्र.१, दिनांक १४.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने सहाय्यक अनुदानाच्या 
जलद संवितरण व सनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्‍तीक ठेव 
लेखा (Virtual Personal Deposit Account ) ही व्यवस्था व कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला 
आहे. त्यानुषंगाने, संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातील आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना आभासी वैयक्‍तीक ठेव लेखा प्रशासक म्हणून घोषीत करण्याची विनंती केलेली 
आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४ मधील परिच्छेद ११.१ अनुसार म.को.नि. 
नमुना क्रमांक ४४ देयकांद्वारे २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३-अर्थसहाय्य, ३५- 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे आणि वित्त विभागाद्वारे 
वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अशा अन्य उद्देश शीर्ष अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरित 
केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी क्षेत्रिय आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या सहमतीने 'आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)’ म्हणून 
घोषित करण्यासाठी संबंधित मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग सक्षम आहेत. त्यानुसार, अल्पसंख्याक 
विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेले महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी 
“आभासी वैयक्तिक ठेव GT (Virtual Personal Deposit ॥०००५७॥) कार्यपद्धती कार्यान्वित 
करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातील अवर सचिव यांना “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा 
प्रशासक (Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)’ म्हणून घोषित करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ २०२४/ प्र.क्र.७५ / कार्या.९ 


शासन निर्णय - 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१४.०२.२०२४ मधील तरतुदींनुसार म.को.नि.नमुना क्रमांक ४४ 
देयकांद्वारे ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील 
SMT अन्य उद्देश शीर्ष ( Object Head) अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरित केल्या जाणाऱ्या 
सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील अवर सचिव यांना “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक)' Virtual Personal Deposit 
Account Administrator (VPDAA)’ म्हणून या शासन निर्णयाद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त बाबीच्या अनुषंगाने, सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी वित्त 
विभाग, शासन निर्णय दि.१४.२.२०२४ मधील परिच्छेद क्र.११.३ नुसार पुढील कार्यवाही त्वरीत करावी. 
३. सदरहू मान्यता महालेखापाल (ले.व अ.) कार्यालयाने नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या (सोबत 
परिशिष्ट) अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १४.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.११.१ अन्वये प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, 
तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८७/२०२४, को.प्र.५, दि. २९ जुले, २०२४ व महालेखापाल 
(ले.व अ. कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.1॥॥/0७॥.२/(॥05॥० १०१/अल्पसंख्याक विकास विभाग/ 
२०२४-२५/६४९, दि. २२.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१३११४५३७१०१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
P R A S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=07a98306254b29e5 1 39aab4819df96eb 1 6b0b66a000c20ad72f67a 
4639fd58ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D A DA S A H E B A N D H A R E serialNumber=7BO6EE8A2C581E72F4DCE6564DC954B5C81A4E8EA299DA 
B1B3C26C0374583EB0, cn=PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
Date: 2024.09.13 11:46:50 +05'30° 
(प्र. दा. अंधारे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 
५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ २०२४/ प्र.क्र.७५ / कार्या.९ 


८. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव, लेखा व कोषागरे, मंत्रालय, मुंबई, 

११.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१२.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 

१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र,मुं बई/ नागपूर 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

१७.अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवडनस्ती कार्यासन-९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ २०२४/ प्र.क्र.७५ / कार्या.९ 


शासन निर्णय क्र. राअआ २०२४/ प्र.क्र.७५/ का.९, दिनांक 13 सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट. 


विषय- सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक 


आयोग या कार्यालयातील अवर सचिव यांना “आभासी वैयक्‍तीक ठेव लेखा प्रशासक” 
(Virtual Personal Deposit Account Administrator) म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


The following conditions shall be applicable to the Virtual Personal Deposit Account (VPDA) 


1. 
2. 


ग. 


8. 


The said VPDA shall be subject to Audit 


The Administrator shall ensure that all rules, regulations, terms and conditions of the relevant 
GR have been followed in respect of the said VPDA. 


. No amount shall be transferred to the VPDA to avoid lapse of funds. 
. The Receipt to the said VPDA shall be only such grants drawn under MTR 44 for expenditure 


under 2235 A 249 under 31 Grants in Aid. The Administrator shall timely submit the Utilization 
Certificate after incurring expenditure from the VPDA. 


. The Expenditure from the VPDA shall be as per the Sanction order of the respective Grant. 
. The unspent balances under the VPDA shall be credited back to the Consolidated Fund after 


completion of one year from the date of drawl of the amount of funds/ date of credit of amount 
of funds to the VPDA or the timeline mentioned in the sanction order whichever is earlier. 
The balances under the VPDA shall be reconciled monthly by the Administrator with the District 
Treasury Officer. 

The balances shall be reconciled with the AG office by the Treasury Officer who shall submit 
Balance Certificate to A.G. Office for confirmation of their balances in the books of A.G. at the 
end of the Financial Year. 


. All the conditions /instructions in the Finance Department G.R. No संकिर्ण 2023/ प्र.क्र.110/2023/ 


कोषा प्रशा-5, दिनांक 14.02.2024 shall be followed. 


10. All Rules including Rule 495 of Maharashtra Treasury Rules, 1968 shall be applicable to the 


VPDA. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


